RNI No. MAHBIL / 2009 / 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ६, अंक ४० 


बुधवार, जुलै ८, २०२० / आषाढ १७, शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


: 


. 


असाधारण क्रमांक ६७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 

उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ८ जुलै २०२० 


अधिसूचना 


अपील प्राधिकाऱ्याकडील अपील नियम २००४. 


. 


- 


क्रमांक संकिर्ण-२०१९ / प्र.क्र .१२०/ ऊर्जा- ५. — विद्युत अधिनियम, २००३ (२००३ चा ३६) (यापुढे ज्याचा उल्लेख “उक्त अधिनियम ” असा 
करण्यात आला आहे), च्या कलम १७६ मधील उप- कलम ( २) च्या खंड ( यु) मधील अधिकारांचा वापर करून केंद्र शासनाने बनविलेल्या अपील 
प्राधिकाऱ्याकडील अपील नियम , २००४ च्या नियम ३ अनुसार महाराष्ट्र शासनाद्वारे , शासन अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र . 
विअनि -२०१५ /प्र.क्र .३४५ / ऊर्जा-२ , दिनांक ११ जून २०१५ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२७ च्या प्रयोजनासाठी अपील प्राधिकारी पुनर्घटित केले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाद्वारे , शासन अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र . संकिर्ण-२०१९ / प्र.क्र .१२० / 
ऊर्जा-५ , दिनांक १३ सप्टेंबर , २०१९ अन्वये सुधारित केली असून सचिव किंवा प्रधान सचिव किंवा अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उद्योग , ऊर्जा व 
कामगार विभाग, मुंबई यांना संपूर्ण राज्यातील उच्च दाब / अति उच्च दाब ग्राहकांच्या वर्गवारीसाठी अपिलीय प्राधिकारी म्हणून पदनिर्देशित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाद्वारे , उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ च्या प्रयोजनासाठी मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, मुंबई यांना संपूर्ण राज्यातील उच्च दाब/ अति उच्च दाब ग्राहकांच्या वर्गवारीसाठी अपिलीय प्राधिकारी म्हणून घटित करणे कालप्राप्त झाले 
आहे . 

आता त्याअर्थी, विद्युत अधिनियम, २००३ ( २००३ चा ३६ ) च्या कलम १७६ मधील उप-कलम ( २) च्या खंड ( यु) मधील अधिकारांचा वापर 
करून केंद्र शासनाने बनविलेल्या अपील प्राधिकाऱ्याकडील अपील नियम , २००४ च्या नियम ३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासन याद्वारे, उक्त अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 

उक्त अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूचीतील स्तंभ ( २) समोरील नोंद १ मधील “ सचिव किंवा प्रधान सचिव किंवा अपर मुख्य 
सचिव ( ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग , मुंबई ” या शब्द व कंसाऐवजी “ मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग , 
मुंबई ” हे शब्द समाविष्ट करण्यात येत आहेत. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


. 


- 


उ. द. वाळूज , 
शासनाचे सहसचिव. 


भाग चार - अ - ६७-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ, जुलै ८ , २०२० / आषाढ १७, शके १ ९ ४२ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Raiguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated the 8th July 2020 


NOTIFICATION 


APPEAL TO THE APPELLATE AUTHORITY RULES , 2004 . 


No. MISC.2019/CR - 120 / Energy -5. — Whereas the Government of Maharashtra has, vide the Government 
Notification , Industries, Energy and Labour Department,No.EA.2015 / CR -345 /NRG - 2, Dated the 11th June 2015 
(hereinafter referred to as “ the said Notification ” ), issued in pursuance of the provision of rule 3 of the Appeal to the 
Appellate Authority Rules , 2004 , made by theGovernment of India under clause (u ) of sub -section (2) of section 176 
of the Electricity Act, 2003 ( 36 of 2003 )(hereinafter referred to as “ the said Act” ), re -constituted the Appellate 
Authorities, for the purposes of section 127 of said Act; 


And whereas, the said Notification has been amended by the Government of Maharashtra vide Government 
Notification , Industries, Energy and Labour Department, No.MISC.2019 /CR - 120 / Energy -5, Dated the 13th September 
2019 whereby the Secretary or Principal Secretary or Additional Chief Secretary ( Energy ) of the Industries, Energy 
and Labour Department,Mumbai has been designated as the Appellate Authority for the Category of H.T./E.H.V. 
Consumers for the entire State of Maharashtra : 


And whereas, the Government ofMaharashtra considers it expedient to constitute the Chief Electrical Inspector, 
Industries, Energy and Labour Department, Mumbai as the Appellate Authority for the purposes of appeal under 
section 127 of the said Act for the Category of H.T./E.H.V . Consumers for the entire State of Maharashtra . 


Now , therefore , in pursuance of the provisions of rule 3 of the Appeal to the Appellate Authority Rules, 2004 , 
made by the Government of India under clause (u ) of sub -section ( 2) of section 176 of the Electricity Act, 2003 , the 
Government ofMaharashtra hereby, for the purposes aforesaid , amends the Schedule appended to the said Notification , 
as follows, namely : 


In the Schedule appended to the said Notification , in entry at Sr. No. 1 , in column (2), for the words and 
brackets “ Secretary or Principal Secretary or Additional Chief Secretary ( Energy ) Industries, Energy and 
Labour Department, Mumbai.” , the words “ Chief Electrical Inspector, Industries, Energy and Labour Department, 
Mumbai." shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


U. D. WALUNJ, 


Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


